सावंतवाडी पोलीस ठोण, गु.र.क्र.१६३/२०१८ 
मधून उद्भवलेल्या मा. सत्र न्यायालयीन 
प्रकरणामध्ये विशेष सरकारी अभियोक्ता म्हणून 
नियुक्‍त करण्यात आलेल्या अँड श्री. श्रीकृष्ण 
नारायण भणगे यांना व्यावसायिक फी मंजूर 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक :- एसपीपी-०११९/प्र.क्र.४७/पोल-१० 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- १७ जुले, २०१९ 


संदर्भ :- विधि व न्याय विभागाची अधिसूचना क्रमांक एसपीपी-०११९/यु.ओ.आर. १०/डी-१४ 
दिनांक :-०६.०६.२०१९ 


शासन निर्णय :- 

सावंतवाडी पोलीस ठाणे, गु.र.नं.१६३/२०१८, भा.दं.वि. सं.क. ३७६, ३७६(ड), ३२८, 
३६३, ५०४, ३४ सह बालकांचे लैंगिक अपराधांपासुन संरक्षण अधिनियम कलम ४, ५ (जी) ६ 
या गुन्ह्यातून उद्भवणाऱ्या सत्र न्यायालयीन प्रकरणी शासनाची बाजू भक्कमपणे 
मांडण्यासाठी अँड श्री. श्रीकृष्ण नारायण भणगे यांची उपरोक्त नमुद शासन अधिसुचना, 
विधि व न्याय विभाग, दिनांक ०६.०६.२०१९ अन्वये विशेष सरकारी अभियोक्ता म्हणून 
नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. सबब, प्रस्तुत प्रकरणी अँड श्री. श्रीकृष्ण नारायण भणगे यांना 
खालीलप्रमाणे फी अदा करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 

a) प्रतिदिन परिणामकारक सुनावणी फी - रु.१५,०००/- 

(रुपये पंधरा हजार फक्त) 

अँड श्री. श्रीकृष्ण नारायण भणगे यांना अपरिणामकारक सुनावणी फी, विचारविनियम 
फी व अन्य कोणतेही भत्ते अनुज्ञेय असणार नाहीत. 
२. परिणामकारक सुनावणीचे दिवस संबंधीत प्रकरणाच्या पर्यवेक्षीय पोलीस उपायुक्‍त 
दर्जाहून कमी नाही, अशा अधिकाऱ्याकडुन प्रमाणित करुन घेण्यात यावेत. कोणत्याही 
प्रकारचे अतिरिक्त प्रदान होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी-०११९/प्र.क्र.४७/पोल-१० 
३. यासाठी येणारा खर्च या विभागाच्या मागणी क्रमांक बी-१, २०५५ पोलीस - (००१०९, 
जिल्हा पोलीस (००)(०१) जिल्हा पोळीस दल - (२०५५ ०१६८) - २८ व्यावसायिक सेवा या 
ळेखाशिर्षाखाळील त्या त्या आर्थिक वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून व मासिक निधी 
विवरणपत्रानुसार भागविण्यात येईल. 
४. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक २२४/१९/व्यय७, 
दिनांक २८.०६.२०१९ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 
कि सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संकेतांक 
२०१९०७१७१५०६५९७४२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नांवाने, 


a Digitally signed by Kishor Shyamrao Bhalerao 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Home Department, 

Kishor Shyamrao sss 
2.5.4.20: ‘1 dfc6b4d6b65b7d93aala1dbcf0ec79c7c21438 
S50ff6e8fc ‘Od, 
serialNui 94524ab889e2fa9e6bfeSe 1 65842688 1 bc36b968ffdOF 

h a e fa O 45ce2d4bd3ff527ded2, cn=Kishor Shyamrao Bhalerao 
Date: 2019.07.17 15:16:31 +05'30° 
उप सचिव (विधि), गृह विभाग 
साचव (वाध), 


प्रत :- 

१. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

२. पोलीस अधीक्षक, अहमदनगर. 

३. महालेखापाल १ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य,मुंबई. 

४. अधिदानव लेखा अधिकारी, मुंबई. 

५. निवासीलेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

६. जिल्हा कोषागार अधिकारी, सिंधुदुर्ग. 

७. अँड. श्री. श्रीकृष्ण नारायण भणगे, एकदंत, कुडाळ पोलीस स्टेशनच्या समोर, कुडाळ, 
सिंधुदुर्ग ४१६ ८१२. 

८. विधिव न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

९. वित्त विभाग (व्यय ७, मंत्रालय, मुंबई. 

१०. निवड नस्ती/पोल-१०. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


